olden न्यायालय, मुंबई येथील उच्चश्रेणी 
लघुलेखकाच्या पदोन्नतीच्या स्तराचे "स्वीय 
सहायक" पद निर्माण करण्याबाबत.-शुद्धीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : कौटुंन्या-१११६/प्र.क्र.9६/का- नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक: १६ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा :- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.१४ मार्च, २०१८. 
२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.कौटुंन्या-१११५/प्र.क्र.७८/का.९, 
दि.२२/१२/२०१५. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-१०८९/प्र.क्र.१५/८९/१२, 
दि.१६.१०.१९९०. 
४ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-१०९५/प्र.क्र.४/९५/१२, 
दि.१८ डिसेंबर, १९९५. 
५) प्रमुख न्यायाधीश कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई यांचे 
क्र.म.जा.क्र.आस्था./१८०/२०१८, दि.२०.३.२०१८ चे पत्र. 
शासन शुद्धीपत्रक: 


उपरोक्त संदर्भिय अनुक्रमांक १ येथील दि.१४मार्च, २०१८च्या शासन निर्णयान्वये कौटुंबिक 
न्यायालय, मुंबई येथील उच्चश्रेणी लघुलेखकाच्या ७ पदांपैकी एक पद "स्वीय सहायक" या पदोन्नतीच्या 
स्तरामध्ये रुपांतरीत करण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये परिच्छेद क्र.१ खालीलप्रमाणे आहे:- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-१०८९/प्र.क्र.१५/८९/१२, दि.१६.१०.१९९० 
अनुसार तसेच दि.१८.१२.१९९५ च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचना वजा आदेशांच्या अधिन राहून 
कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई येथील उच्चश्रेणी लघुलेखकांच्या (रु.९३००-३४८००- ग्रेड पे ४४००/-) मंजूर ७ 
पदांपैकी एक पद "स्वीय सहायक" (रु.९३००-३४८००-ँग्रेड पे ४६००/-) या पदोन्नतीच्या पदामध्ये रुपांतरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबत सुधारित आकृतीबंधाच्या प्रस्तावात आवश्यक ती नोंद घ्यावी. 
याऐवजी उपरोक्त परिच्छेद खालीलप्रमाणे वाचावा:- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-१०८९/प्र.क्र.१५/८९/१२, दि.१६.१०.१९९० 
अनुसार तसेच दि.१८.१२.१९९५ च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचना वजा आदेशांच्या अधिन राहून 
कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई येथील उच्चश्रेणी लघुलेखकांच्या (रु.९३००-३४८००- ग्रेड पे ४४००/-) मंजूर ७ 
पदांपैकी एक पद "स्वीय सहायक" (रु.९३००-३४८००-ग्रेड पे ४८००/-) या पदोन्नतीच्या पदामध्ये रुपांतरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबत सुधारित आकृतीबंधाच्या प्रस्तावात आवश्‍यक ती नोंद घ्यावी. 
२. सदर शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६५/सेवा९, 


दि.२४/०७/२०१८अन्वये त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कौटुंन्या-१११६/प्र.क्र.9६/का- नऊ 


3. सदर शासन शुद्धीपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र २०१८१०१७१२५९०३९५१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


॥ Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
mM 0 g h Department, postalCode=400032, st=Maharasht 


tra, 
2.5.4.20=1f733daf00a6028414c43d0ccl 0d82acab3b732c4edd56 
e818f8a3b355588753, 


S h am k a nt Ka | oti serialNumber=9ebeebf21dcS4ceec5 1e6d5ffc84bb94ca6af89497 
1007d66e97dc1 3547037, cn=Amogh Shyamkant Kaloti 


279 
Date: 2018.10.17 13:04:45 +05'30 


(अ.श्या.कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


प्रति, 
१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई, 
३. प्रबंधक (निरीक्षणे-१), उच्च न्यायालय, मुंबई, 
४. महालेखापाल- एक (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई, 
५. महालेखापाल- एक (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर, 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. वित्त विभाग -सेवा-३, सेवा-९, आ.पु.क., व्यय-५, 
९. विधि व न्याय विभाग , कार्यासन-२३, २४ व २५, 
१०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


